सन 2023-28 निधी वितरण 
३४ - शिष्यवृत्ती/विद्यावेतन 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- पुनर्विनियोजन २०२३/प्र.क्र.9२/ एसडी-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक :- ३० जानेवारी, २०२४ 


संदर्भ :- 
१) शिक्षण संचालक, योजना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दि.०२.११.२०२३ रोजीचे पत्र 
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक:- निधिवि २०२३/प्र.क्र.१०/एसडी-५, 
दि.१५.०९.२०२३ व दि.१७.०१.२०२४ 
३) वित्त विभागाचे क्र. अर्थसं २०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३ चे परिपत्रक 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील गुणवान विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहीत करण्याकरीता सन २०२३-२४ या 
आर्थिक वर्षात ३१-सहाय्यक अनुदाने / वेतनेतर, ३४- शिष्यवृत्ती / विद्यावेतन व ५० इतर खर्च या 
उद्दिष्टाखाली निधी वित्त विभागाने वितरीत केलेल्या निधीच्या प्रमाणात संदर्भ क्र.२ येथील शासन 
निर्णयान्वये निधी वितरीत केलेला आहे. 
२. सन २०२३-२४ करीता लेखाशीर्ष २२०२०३४२ व २२०२०३५१ या लेखाशिर्षाखालील मंजूर 
अतिरिक्त निधीचे अनुक्रमे लेखाशीर्ष २२०२०३८९ व २२०२२३१८ या लेखाश्ीर्षाखाली पुनर्विनियोजन 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र. १ येथील पत्रान्वये प्राप्त झाला होता. सदर प्रस्तावास नियोजन व वित्त 
विभागाने मान्यता दिली आहे. सबब ३४- शिष्यवृत्ती / विद्यावेतन या उद्दिष्टाखाली वित्त विभागाने 
पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीच्या प्रमाणात निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राज्यात गुणवान विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना 
शिष्यवृत्ती देण्यासाठी विविध योजना कार्यन्वित आहेत. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये मंजूर 
अर्थसंकल्पित तरतुदीमधून वित्त विभागाने वितरीत केलेल्या निधीच्या प्रमाणात उपरोक्‍त परिच्छेद क्र.२ 
येथे नमूद लेखाशीर्षाखाली पुनर्विनियोजनानंतर एकूण रु.२१,००,८०,०००/- (अक्षरी रु. एकवीस कोटी 
ऐंशी हजार फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास व सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर 
उपलब्ध करुन देण्यास शासन मान्यता देत आहे. 
२. राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती व इतर शैक्षणिक सवलती 
संदर्भात वितरीत करावयाच्या निधीचा तपज्लील पुढीलप्रमाणे आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्विनियोजन २०२३/प्र.क्र.9२/ एसडी-५ 


(रुपये हजारात) 
अ.क्र | लेखाशीर्ष योजनेचे नाव अर्थसंकल्पित | वितरीत | पुनर्विनियोजित | वितरीत 
रक्‍कम Poel | रक्कम करावयाची 
रक्‍कम रक्‍कम 
q) | ग्रामीण भागातील | २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२, 
प्रज्ञावंत माध्यमिक शिक्षण-१०७, 
विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्त्या (०१)(०१) ग्रामीण | ३७६८४ १८०८८ -१९५९५ a 
राष्ट्रीय शिष्यवृती | भागातील प्रज्ञावंत विद्यार्थ्यांना 
२२०२०३४२ शिष्यवृत्त्या (२२०२०३४३) 
२) | yd माध्यमिक 
/माध्यमिक २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२, 
शाळांतील माध्यमिक शिक्षण-१०७, 
विद्यार्थ्यांसाठी । शिष्यवृत्त्या (०१(०२) खुली | १७१५१६ ८२३२७ -८९१८८ 
खुली गुणवत्ता | गुणवत्ता शिष्यवृत्ती (पूर्व माध्यमिक 
शिष्यवृत्ती शाळा) (२२०२०३५१) 
२२०२०३५१ 
३) | ग्रामीण भागातील 
हुशार आणि पात्र 
विद्यार्थ्यासाठी । २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२, 
शिष्यवृत्त्या- माध्यमिक शिक्षण-१०७, 
होतकरु राज्य | शिष्यवृत्त्या (०३) शिष्यवृत्त्या १७५०० ८४०० --१९५९५ २८६९५ 
शासनाची खुली | (०३)(०२) प्रज्ञावंत विद्यार्थ्यांना 
गुणवत्ता सहाय्य (२२०२०३८९) 
शिष्यवृत्ती 
२२०२०३८९ 
४) । पूर्व माध्यमिक / | २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२, 
माध्यमिक माध्यमिक शिक्षण, १०७, 
शाळांतील शिष्यवृत्त्या (०२), महाराष्ट्र जिल्हा 
विद्यार्थ्यासाठी । परिषद व पंचायत समिती 
खुली गुणवत्ता | अधुनियम, १९६१ याच्या कलम 
शिष्यवृत्ती १८२ अन्वये जिल्हा परिषदांना 
२२०२२३१८ सप्रयोजन अनुदाने (०२)(०१) | १७७३०० ८५१०४ --८९१८८ १८१३८४ 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व 
पंचायत समिती अधिनियम, 
१९६१ याच्या कलम १८२ अन्वये 
जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन 
अनुदाने (उच्च माध्यमिक शाळा) 
(२२०२२३१८) 
एकुण ९४०४००० १९३९२० शिकार २१००८० 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्विनियोजन २०२३/प्र.क्र.9२/ एसडी-५ 


वरील सदर बाबींवर होणारा खर्च उपरोक्‍त नमूद केलेल्या HIRSH सन २०२३-२४ या 
आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


३. सदर निधी वितरीत करण्यासाठी आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच लेखाधिकारी (लेखा), शिक्षण संचालनालय योजना, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांना या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणाऱ्या निधीकरिता आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. याबाबतीत वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेली 
मार्गदर्शक तत्त्वे / शासन निर्णय / शासन परीपत्रक यामधील सूचनांचे पालन करणे आव्यक राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०१३०१२५१३०१०२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by IMTIYAZ MUSHTAQUE KAZI 


DN: IN, GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=39a40419de755c2eab61 fb555b2fdf8c8d6d652ff1 8fdffbd9c7 
48ab01f6da04, postalCode=400032, st=Maharas| 

M U S H TA U F KAZ]| INumbs :77A529748C5E7C1BA7A66E81C654BA3C492FDASB29E 
076241DB1BA213DDEDF4E, IMTIYAZ MUSHTAQUE KAZI 

2024.01.30 12:53:57 +05'30' 
(इ. मु. काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. मंत्री (शालेय शिक्षण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. प्रधान सचिव, (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३ आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
४. शिक्षण संचालक (प्राथमिक / माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५. शिक्षण संचालक (योजना), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६. सहाय्यक संचालक (लेखा), माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, शिक्षण संचालनालय, पुणे. 
७. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
८. ळेखाधिकारी (लेख), शिक्षण संचालनालय योजना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
९. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


